डॉ. अशोक तमाण्ण सनदी, वैद्यकीय अधिकारी, 


गट-अ यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२४/प्र.क्र.३७१/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०७ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 
१.नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमयुपी-२०१५/प्र.क्र.३१०/नवि-१९ 
दि.३०.०६.२०१६. 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१७/प्र.क्र.२८/आरोग्य-४ 
दि.१७.०१.२०१८. 
३. सहसंचालक, (अ व प्र, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.आआसे/२ब/डॉ.सनदी/ 
टे-५/ स्वेसेनि/जा.क्र.१०७०/२४, दि.३१.०७.२०२४. 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतनस्तर 8-२० 


: ५६१००-१७७५००) या मध्ये कार्यरत असलेले डॉ. अशोक तामण्ण सनदी, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, 


इंदिरा गांधी सामान्य रूग्णालय, इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर यांचा प्रथम नियुक्तीचा दि.०४.०५.१९९८ 


असून त्यांची नगरपरिषद इचलकरंजी येथे नियुक्‍ती करण्यात आली. तसेच, संदर्भाधीन क्र.१ येथील 


शासननिर्णयान्वये इचलकरंजी नगरपरिषदेकडील इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हे रूग्णालय 


महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरीत झालेले आहे. 


२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये इचलकरंजी नगरपरिषदेकडील ५३ अधिकारी व 


कर्मचारी यांना दि.०१.०४.२०१७ रोजी पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शासन सेवेत समाविष्ट करून 


घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच, ज्या कर्मचारीवृदांना या पूर्वीपासून महाराष्ट्र नागरी 


सेवा ( सेवानिवृत्ती) नियम, १९८१ लागू आहेत. त्यांच्या मुळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून त्यांच्या सेवा, 


सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य सेवा विषयक लाभाकरीता गणण्यात यावी, असे नमूद आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२४/प्र.क्र.३७१/सेवा-३ 


३. त्यानुसार, डॉ. सनदी, यांनी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम क्र. ६६ (9) 


मधील तरतुदीनुसार २० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण HSS असल्याने, तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (५) नुसार स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस विहित 


कालावधीत मागे न घेतल्याने, म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम ६६ (२) नुसार 


डॉ. सनदी यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती नोटीश्ीच्या समाप्तीच्या दिनांकास स्वेच्छा सेवानिवृत्त होत 


असल्याचे घोषित करणे आवश्‍यक आहे. सबब, डॉ. सनदी यांनी दि.२२.०४.२०२४ च्या अर्जान्वये 


दिलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची सूचना स्विकारण्यात आली असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 


नियम १९८२ मधील नियम ६६ (१ (२) (५) मधील तरतुदींनुसार डॉ. अशोक तामण्ण सनदी, वैद्यकिय 


अधिकारी, गट-अ, हे दि.२१.०७.२०२४ (म.पू) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होत असल्याचे घोषित 


करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०५१११७२७९११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AVINASH क या 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee2ffb 


SARDAR 2 5f02efc5b019e8b49dc59175a25 
stalCode=400032, ‘Maharash' 
serialNumber=AA8FDCAA7AE6 1 AB4BEDS501E19D 
794BD7197874F2989B98780B 1607 ADCBDFE844, 
J A D H AV cn=AVINASH SARDAR JADHAV 
Date: 2024.08.06 23:58:19 +05'30' 
(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
) 
) 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ कोल्हापूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, कोल्हापूर. 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः स्वेसेनि-२०२४/प्र.क्र.३७१/सेवा-३ 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 

७ डॉ. अशोक तामण्ण सनदी, वैद्यकिय अधिकारी यांना (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांचे मार्फत) 

८) निवडनस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


